प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रशासकीय 
खर्चासाठी तसेच रब्बी हंगाम सन २०१९-२० साठी 
राज्य शासनाच्या हिऱ्याची पिक विमा हप्ता 
अनुदानापोटी रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ९ जुले, २०२० 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११- अ, 
दि.२८.११.२०१९ 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-.२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दि.०४.०५.२०२०. 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. क्र. कृषिआ/सां८/ प्रपिवियो/१५९७७/२०२० 
दि.७.७.२०२०. 


प्रस्तावना -: 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी २०१९-२० मध्ये राज्यात दि.२८.११.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये रिलायन्स जनरल इन्युरन्स कंपील लि., भारती SARA जनरल इन्शुरन्स कं 
लि.,बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी व फ्युचर जनरली इन्शुरन्स क॑ लि. या ४ विमा 
कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. उपरोक्‍त ४ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता 
अनुदानापोटी राज्य शासन हिऱ्याच्या रक्‍कमेपोटी रु. ११२,४४,३६,६६३/- इतक्या रकमेची तसेच 
प्रशासकिय खर्चाकरिता रु. २,५०,००,०००/- इतकी रक्‍कम अशी एकूण रु.११४,९४,३६,६६३/- 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची विनंती संदर्भ क्र. (३) अन्वये करण्यात आलेली आहे. आयुक्‍त 
कार्यालयाने मागणी केल्यानुसार रु.११४,९४,३६,६६३/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१९- २० करिता रिलायन्स जनरल इन्युरन्स 
कंपील लि., भारती SARA जनरल इन्शुरन्स क॑ लि.,बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी व फ्युचर 
जनरली इन्श्युरन्स क॑ लि. या ४ विमा कंपनींनी केलेली मागणी व कृषि आयुक्तालयाची शिफारस 
या बाबींचा विचार करता राज्य हिस्सा पीक विमा हप्ता अनुदान म्हणून रु. ११२,४४,३६,६६३/- 
इतकी रक्‍कम तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी 
रु. २,५०,००,०००/- अजी एकुण रु.११४,९४,३६,६६३/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. संबंधित विमा कंपन्यांना द्यावयाच्या पीक विमा हप्ता 
अनुदान राज्य हिस्सा अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११ अ, 


अ. | विमा कंपनी देय विमा हप्ता | अदा केलेल्या पहिल्या | अदा करावयाची 
क्र. अनुदान हप्त्याची राज्य हिस्सा राज्य हिस्सा 
पोर्टलवरील) रक्‍कम (.रु) रक्‍कम (रु) 
(आकडेवारी नुसार 
१ | रिलायंस जनरल इं. कं. लि. ६२७७८४९७६ Po 319238 393§ 
2 | बजाज अलियांझ जनरल इं. कं. nr pe | ३९९४४०३२९ 
लि. 
भारती SRT जनरल इं. कं. १५१२३४३७२ 
लि २५२९२३९६१४ pe | 
फ्युचर जनरली इं. कं. लि. ३४४३७२७८९ a २०१३६८८२६ 
एकुण १८९,८७,२५,०५६ [10] ११२४४३६६६३ 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी 
अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसारच खर्च करण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपरिक संदर्भ क्रर९/२०२०/व्यय-१,दि.२२.६.२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०९१६५६०६३६०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BALASAHE : 
BK 
RASKAR 


(ar. feo. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११ अ, 


. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

. उप सचिव (99-3 /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई -३२ 

१४. 


विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 


दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 


१५. 


निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


